फौजदारी तसेच गंभीर स्वरुपाच्या 
गुन्हयांमधीळ साक्षीदारास धमकी आल्यास 
किंवा त्यांच्या जिवीतास धोका निर्माण 
झाल्यास त्यांना संरक्षण देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीपीसी-०३०८/प्र.क्र.- 229 /पोल-७ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख: १ डिसेंबर २०१४. 
aren 


१) शासन निर्णय गृह विभाग क्रमांक :- सीपीसी-०३०८/प्र.क्र.- २२१/पोल-७, दि.११ एप्रिल २०१४ 


२) सु मोटो (Suo moto) याचिका क्र.४६६/२०१० मधील मा. उच्च न्यायालयाचे दि.१०/१०/२०१४ चे 
आदेशा 


फौजदारी तसेच गंभीर स्वरुपाच्या गुन्हयांमधील साक्षीदारास धमकी आल्यास किंवा त्यांच्या 


जिवीतास धोका निर्माण झाल्यास त्यांना संरक्षण देण्याबाबत. संदर्भीय दि. ११ एप्रिल २०१४ अन्वये 


निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार विविध स्तरावरील समित्या गठित करण्यात आल्या असून 


साक्षीदारांना संरक्षण देण्याची कार्यपध्दती विहित केली आहे. याबाबत मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे 


संदर्भीय दि. १०/१०/२०१४ चे आदेशा विचारात घेवून साक्षीदाराला संरक्षण देण्याचे नविन धोरण निश्चित 


करण्याची कार्यवाही विचाराधीन आहे. तोपर्यंत दि. ११ एप्रिल २०१४ च्या शासन निर्णयात पुढीलप्रमाणे 


सुधारणा करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय 


फौजदारी तसेच गंभीर स्वरुपाच्या गुन्हयांचा तपास सुरु असतांना सुध्दा संबंधित साक्षीदाराने 


किंवा तपासी अधिका-याने लेखी अथवा तोंडी मागणी केल्यास साक्षीदारांस संरक्षण देण्याबाबत 


समितीचा निर्णय होईपर्यंत संबधित पोलीस अधिक्षक किंवा पोलीस आयुक्त यांनी साक्षीदारास तात्काळ 


संरक्षण पुरविण्यात यावे. 


ae निर्णय क्रमांकः सीपीसी-०३०८/प्र.क्र.-- २२१/पोल-७ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४१२०११६२३४४८०६२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Chitra Shahaji 


C 1 Patodeki 
C h itra DN CN : Chitra Shahaji 


aa atodekar, C = IN, 5 
S h ah a J | MAHARASHTRA, O = 
GOVERNMENT 0 
MAHARASHTRA, OU = HOME 


Patodekar Date: 2014.12.01 17:37:36 


+05'30' 
(चित्रा पाटोदेकर ) 
अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. अपर पोलीस महासंचालक (का.व सु. )महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई 
३. अपर पोलीस महासंचालक, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे. 
अपर पोलीस महासंचालक,(कारागृह), पुणे 
५. विशेष पोलीस महासंचालक (विशेष अभियान ) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
६. विशेष पोलीस महानिरीक्षक ( सुरक्षा ), राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई 
७. सर्व विशेष पोलीस महानिरीक्षक. 
८. सर्व पोलीस आयुक्‍्त/सर्व पोलीस सह आयुक्त/ सर्व पोलीस उप आयुक्त. 
९. सर्व पोलीस सह आयुक्त(गुन्हे//सर्व अतिरिक्‍त पोळीस आयुक्त (गुन्हे) 
१०.सर्व अतिरिक्‍त पोळीस आयुक्त ( विशेष शाखा) 
११.सर्व पोळीस उप आयुक्‍त (विशेष शाखा) 
१२.सर्व जिल्हाधिकारी 
१३.सर्व पोळीस निरीक्षण ( स्थानिक गुन्हे शाखा) 
१४.सर्व पोलीस निरीक्षक ( जिल्हा विशोष शाखा) 
१५.निवड नस्ती (कार्यासन पोल -७) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


